महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान 
बीड swerve रस्ते विकास प्रकल्पास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- नगरो-२०१८/प्र.क्र.४३१/नवि-३३ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- ३१ डिसेंबर, २०१८ 


वाचा:- 

१. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र: नगरो २०१४/प्र. क्र.११९/नवि-३३, 
दिनांक २१ ऑगस्ट, २०१४. 

२. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र: नगरो-२०१५/प्र.क्र.६४/नवि-३३, 
दिनांक २७ मे, २०१६. 

३. शासन निर्णय नगर विकास विभाग क्र: नगरो-२०१६/प्र.क्र.३२८/नवि-३३, 
दिनांक ०४ ऑक्टोबर, २०१६. 

४. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र: संकिर्ण-२०१७/प्र.क्र.२३९/नवि-३३, 
दिनांक ११ मे, २०१७ व ०७ फेब्रुवारी, २०१८ 

५. नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाचे पत्र क्र. नपप्रसं/नगरोत्थान/२०१८/बीड रस्ते/प्र.क्र. २३६/का.१३, 
दिनांक ०१ सप्टेंबर, २०१८ 

६. दिनांक २६.१०.२०१८ रोजी झालेल्या महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानांतर्गत प्रकल्प 
मान्यता व सनियंत्रण समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना:- 

राज्यातील नागरी भागात मुलभूत पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी व त्यांचा दर्जा वाढविण्याकरिता 
संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयाच्या तरतूदीन्वये महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान 
राबविण्यात येत आहे. 


०२. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अभियानांतर्गत बीड नगरपरिषदेचा रस्ते विकास प्रकल्प नगरपरिषद 
प्रशासन संचालनालयामार्फत संदर्भाधीन पत्र क्र. ५ च्या अन्वये राज्यस्तरीय मान्यता समितीकडे मान्यतेकरीता 
सादर करण्यात आला होता. या प्रकल्पास मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांनी 
तांत्रिक मान्यता दिलेली आहे. त्याअनुषंगाने राज्यस्तरीय प्रकल्प मान्यता समितीने दिनांक २६.१०.२०१८ रोजी 
झालेल्या बैठकीमध्ये केलेल्या शिफारसीनुसार सदर प्रकल्पास प्रशासकीय मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानांततर्गत सादर करण्यात आलेल्या बीड नगरपरिषदेच्या रस्ते 
विकास प्रकल्पास संदर्भाधीन शासन निर्णयातील अटी व तरतूदीच्या व सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 
औरंगाबाद यांनी दिलेल्या तांत्रिक मान्यतेच्या अधीन राहून खालील विवरणपत्रात नमूद केल्यानुसार या शासन 
निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. या प्रकल्पातील उपांगे व त्यांचे किंमतीचे विवरण पुढीलप्रमाणे आहे:- 


शासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०१८/प्र.क्र.४३१/नवि-३३ 


Sr. No. Description Amount (In Rs.) 
PROPOSED CONSTRUCTION CEMENT CONCRETE ROAD AND DRAIN 
UNDER MA. MUKHYAMANTRI VISHESH NIDHI 
1 Cost of work 16 Roads (18.45 KM+ Drains 1.5 Km) 76.66 
2 12% FOR G.S.T 9.20 
Total Net Cost 85.86 
eee ee कार्यादेश दिनांका 
ल पूर्ण करण्याचा कालावधी 
पासून १८ महिने 
> सदर प्रकल्पामध्ये समाविष्ठ असलेल्या रस्त्यांचा तपशिल खालीलप्रमाणे आहे. 
| Sr. No. | No. Name of Roads Road Length (KM) 
9 M Wide Road 
1. Kala hanumanthana to Khandeshweri Temple 1.50 
2. Khasbag to New Bridge (Smashanbhoomi) 1.0 
3. Nagarnaka to Kalika nagar to Charhata road 1.0 
4. Kala Hanuman Thana To SH 50 0.65 
12 M Wide Road 
5. Barshi Naka To Ambedkar Chowk To Balaji Mandir. 1.50 
15 M Wide Road 
| 6. | Barshi Road to Tuljai Chouk to Dhanora road 1.50 
a Sawata Mali Chowk To Maliwes chowk 0.70 
Fee Vaishnavi Mangal Karyallay TO SH-50 1.00 
18 M Wide Road 
४9. | Baba Ramdeo Yog Bhoomi to Nagar Road to Y.C. Natyghaha to Krushi 38 
: Colony i 
10. S.P. Office to ४.८. Natyghaha 1.00 
11. Mukta Lawns To D.P. limit. 0.80 
12. Pimpargavn Road to Ambika Chowk. 0.40 
13. Navgan College to Palvan Chowk 1.60 
14. Barshi Road to Imampur Road 1.00 
15. Shehnshawali Dargah to chandani Chowk 0.50 
16. New Bridge to Vrundavan Garden to Ram Thirth Chowk 0.50 
TOTAL |  18.45KM si KM 


०२. बीड नगरपरिषदेच्या रस्ते विकास प्रकल्पाचा वित्तीय आकृतिबंध पुढीलप्रमाणे राहील:- 


नागरी स्थानिक | योजनेची मंजूर राज्य शासनामार्फत अनुज्ञेय | नागरी स्थानिक स्वराज्य 

अ. | नागरी स्थानिक | योजनेची मंजूर पवत वा aes सत्या कत्या 

ees fees अनुदान (प्रकल्प किंमतीच्या संस्थेचा सहभाग (प्रकल 
क्र ज्य संस्थेचे नाव किंमत anes 

(94 %) किंमतीच्या २५%) 
हित २ 3 8 पु 
दि बीड रु. ८५.८६ रु. ६४.३९५ रु. २१.४६५ 
नगरपरिषद कोटी कोटी कोटी 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


aaa निर्णय क्रमांकः नगरो-२०१८/प्र.क्र.४३१/नवि-३३ 


०३3. 


संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयानुसार बीड नगरपरिषदेच्या रस्ते विकास प्रकल्पास खालील 
अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे:- 


अ) प्रकल्प कार्यान्वयन यंत्रणा :- 


बो 


१. सदर प्रकल्पाचे कार्यान्वयन बीड नगरपरिषदेमार्फत करणेत यावे. 
२. सदर प्रकल्पास मान्यता देताना राज्यस्तरीय प्रकल्प मान्यता समितीने विहित केलेल्या सर्व अटींची 
पूर्तता करणे कार्यान्वयन यंत्रणेवर बंधनकारक राहील. 


सुधारणांची पूर्तता:- महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानाच्या संदर्भाधीन क्र. १ च्या शासन 
निर्णयानुसार नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना खाली दर्शविलेल्या बंधनकारक व वैकल्पीक सुधारणा 
(रिफॉर्म) पूर्ण करणे आव्यक राहिल. त्यापैकी ८० टक्के वैकल्पिक अटींची पूर्तता प्रकल्पाच्या दुसऱ्या 


वर्षापर्यंत करणे आव्यक राहील. 


1) 


१, 


बंधनकारक सुधारणा:- 

प्रकल्प मंजुरीच्या पहिल्या वर्षात नगरपरिषदेने त्यांच्या कामकाजाचे पूर्ण संगणकीकरण करणे 
अनिवार्य राहील. यात प्रामुख्याने ई-गव्हर्नन्स, लेखा, जन्म-मृत्यू नोंद सुधारणा याची १०० टक्के 
अंमलबजावणी करणे बंधनकारक राहील. 


. उचित उपभोक्ता कर लागू करुन किमान Lo टक्के वसुली करणे. 
. नागरी क्षेत्रातील गरिबांसाठी अर्थसंकल्पात विवक्षित निधीची तरतूद करणे. 


४. संबंधित स्थानिक नागरी स्वराज्य संस्थेने, द्विळेखा नोंद पद्धती सहा महिन्यात पूर्ण करणे आवश्‍यक 


11) 


राहिल. 


. संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने त्यांच्या क्षेत्रातील मालमत्ता कराचे पुर्नमुल्यांकन झाले 


नसल्यास, प्रकल्प मंजूरीपासून पुढील एक वर्षाच्या कालावधीत ते पूर्ण करणे बंधनकारक राहिल. 


. संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने “घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०१६” च्या तरतूदीनुसार 


त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील घनकचरा व्यवस्थापन उचित रित्या करणे बंधनकारक राहील. 


. संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील मालमत्ता कराची व पाणीपट्टीची 


वसुली पहिल्या वर्षी किमान ८०% करणे बंधनकारक राहील. त्यापुढील वर्षात सदरहू वसूली 
उर्वरीत ९०% या प्रमाणात करणे आवश्‍यक राहील. 


वैकल्पिक सुधारणा:- 


. मलनिस्सारण प्रकल्प हाती घेतलेल्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी नागरी भागातील 


सांडपाण्याचे पुर्नप्रक्रिया व पुर्नवापर करण्याबाबतच्या घटकांचा समावेश त्यांच्या सविस्तर प्रकल्प 
अहवालामध्ये करावा. 


. संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्यांच्या मालकीच्या इमारतीवर पर्जन्यजलसंचय करावे. 
. संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने नियमितपणे जल लेखापरिक्षण (वॉटर ऑडीट) करुन 


घ्यावे. जललेखापरिक्षण अहवालात नमूद त्रूटींचे निराकरण करण्याबाबत संबंधित नागरी स्थानिक 
स्वराज्य संस्थेने, त्यासंदर्भात आवश्‍यक कृती कार्यक्रम तयार करुन विहित कालावधीत त्रूटींची 
पूर्तता करणे आवश्यक राहील. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०१८/प्र.क्र.४३१/नवि-३३ 


क) निधी वितरणाची कार्यपद्धती:- 


१, 


षु. 


महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानामधील प्रकल्पांसाठी प्रशासकीय मान्यता 
दिल्यानंतर संबंधित नागरी स्वराज्य संस्थेने प्रकल्पाचा आर्थिक आराखडा (Financial Closure 
Report) नगर विकास विभागास सादर करावा. त्यानंतर व कार्यादेश दिल्यानंतर सदर 
प्रकल्पासाठी पहिल्या हप्त्याचा निधी वितरीत करण्यात येईल. 


. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान अंतर्गत मंजूर प्रकल्पास पहिल्या हप्त्याचा निधी 


वितरीत केल्यानंतर तो हप्ता व स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा candies स्वहिस्सा हा एकत्र 
निधी, शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार विहित केलेल्या बँकांमध्ये, स्वतंत्र खाते उघडून ठेवणे 
अनिवार्य राहील. 


. राज्य शासनाने वितरीत केलेल्या पहिल्या हप्त्याच्या अनुदानाची रक्‍कम व त्या प्रमाणात नागरी 


स्थानिक स्वराज्य संस्थेने जमा केलेली पहिल्या हप्त्याची स्वहिश्‍याची रक्‍कम अडा एकत्रित 
रकमेच्या Wo Cah खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयामार्फत 
शासनास सादर केल्यानंतरच राज्य शासनाचा दुसरा हप्ता वितरीत केला जाईल. 


. नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी दुसर्‍या हप्त्याची मागणी करण्याचा प्रस्ताव नगरपरिषद प्रशासन 


संचालनालयामार्फत शासनास सादर करावा. नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांनी प्रस्तावांची 
छाननी करून उचित अभिप्रायांसह शासनास प्रस्ताव सादर करावा. 

या अभियानांतर्गत मंजूर प्रकल्पास राज्य शासनाने संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेस राज्य 
शासनाचा हिस्सा मंजूर केल्यानंतर त्यामधून खर्च करताना प्रत्येक टप्प्यावर प्रत्येक देयकामध्ये 
राज्य शासनाच्या हिळऱ्यामधून जेवढी रक्‍कम प्रदान होणार असेल त्याप्रमाणात संबंधित स्थानिक 
स्वराज्य संस्थेने स्वहिउड्याची रक्‍कम प्रदान करावी. यामुळे अशा योजनेत स्थानिक स्वराज्य 
संस्थेचा हिस्सा एकाच वेळी भरण्याची वेळ येणार नाही. 


. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानामधील मंजूर प्रकल्पांसाठी राज्य शासनाने मंजूर 


केलेला निधी Hat त्याच प्रकल्पासाठी वापरता येईल व तो अन्य कोणत्याही कामासाठी वळवता 
किंवा वापरता येणार नाही. अशाप्रकारे मूळ निधी किंवा त्यावरील व्याज कायम स्वरुपी किंवा 
तात्पुरत्या स्वरुपात अन्यत्र वळविणे ही गंभीर स्वरुपाची आर्थिक अनियमितता मानली जाईल, 
त्यासाठी संबधित स्थानिक स्वराज्य संस्था/संबधित अधिकारी कारवाईस पात्र ठरतील. 


ड) निविदा प्रक्रिया, कार्यादेश व कार्यान्वयन :- 


१, 


षु. 


या अभियानांतर्गत मंजूर प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर १५ दिवसाच्या कालावधीत 
निविदा काढणे व तीन महिन्याच्या कालावधीत कार्यादेश देणे व १०१ व्या दिवसापूर्वी कामाचा 
प्रत्यक्ष प्रारंभ करणे बंधनकारक राहील. 


. सदर प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया राबविताना संदर्भाधीन क्रमांक ३ च्या शासन निर्णयातील सूचनाचे 


तंतोतंत पाळन करणे कार्यान्वयन यंत्रणेस बंधनकारक राहील. 


. यानुसार कार्यवाही न झाल्यास संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेस अशा प्रकल्पासाठी मंजूर 


केलेला निधी त्यावरील व्याजासह शासनास परत करणे आवश्यक राहील. 


. सदर रस्ते विकास प्रकल्पाची अंमलबजावणी करताना राज्य शासनाने संदर्भाधीन क्र. ४ येथील 


शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या प्राथम्यक्रम / कार्यपध्दतीचा अवलंब करणे बंधनकारक राहील. 
सदर प्रकल्पासाठी विहित केलेल्या कार्यमर्यादेत प्रकल्पाचे काम पूर्ण करणे संबंधित कार्यान्वयन 
यंत्रणेस बंधनकारक राहील. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०१८/प्र.क्र.४३१/नवि-३३ 


द. 


सदर प्रकल्पाच्या कामाचे कार्यादेश दिल्यानंतर प्रकल्पामध्ये समाविष्ट असलेल्या पाईप्स इत्यादी 
वस्तुंची खरेदी ही प्रकल्पाच्या आवश्‍यकतेनुसार प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराच्या मार्गदर्शनाने 
करावी. 


. सदर प्रकल्पासाठी सुरवातीला अनावश्‍यक स्वरुपात कोणत्याही प्रकारच्या पाईप्स व इतर 


साहित्याची खरेदी करणे व त्यासाठी प्रकल्प निधीतून प्रदान करणे ही गंभीर स्वरुपाची वित्तिय 
अनियमितता समजण्यात येईल व त्यासाठी संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणा व प्रकल्प व्यवस्थापन 
सल्लागार यंत्रणेस जबाबदार धरण्यात येईल. 


इ) प्रकल्पांचे त्रयस्थ तांत्रिक परिक्षण:- 


« महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानातंर्गत” मंजूर प्रकल्पांचे, अंमलबजावणीच्या विविध 


टप्प्यावर वेळोवेळी शासनाने विहीत केलेल्या यंत्रणेंपैकी एका यंत्रणेकडून “त्रयस्थ तांत्रिक 
परिक्षण” (थर्ड पार्टी टेक्नीकल ऑडीट) संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने करुन घेणे 
बंधनकारक राहिल. तसेच प्रकल्पांतर्गत दुसरा हप्ता मंजूर करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करताना 
सदर “त्रयस्थ तांत्रिक परिक्षणाचे”गुणवत्तेबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील. 
तद्‌नंतरच दुसऱ्या हप्त्याचा निधी वितरीत केला जाईल. 


फ) प्रकल्पासाठी आव्यक स्वहिऱ्याचा निधी भरण्याकरिता कर्ज उभारणी:- 


१, 


महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाभियानातंर्गत” मंजूर प्रकल्पांसाठी संबंधित नागरी स्थानिक 
स्वराज्य संस्थांना त्यांचा स्वहिऱ्याचा निधी उभारण्यासाठी “राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून” तसेच 
“geal” (HUDCO), “मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण” (एमएमआरडीए), “महाराष्ट्र 
नागरी पायाभूत सुविधा विकास कंपनी मर्यादीत” (एमयुआयडीसीएल) व शासन मान्य वित्तिय 
संस्थांकडून कर्ज घेण्याची मुभा राहील. 


. तथापि वित्तिय संस्थांकडून कर्ज घेताना त्यासंदर्भात आवश्‍यक त्या बाबींची पूर्तता केल्यानंतर 


प्रचलित नियमांच्या अधीन राहून कर्ज घेण्याबाबत शासनाची परवानगी घेण्यात येईल. तसेच 
शासनाच्या विहित प्रचलित नियमांच्या अधीन राहून आव्यक कार्यवाही करणे बंधनकारक राहिल. 


ग) प्रकल्पाची देखभाल व दुरूस्ती:- 


निट 


महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाभियानांतर्गत मंजूर प्रकल्पाच्या देखभाल व दुरुस्तीबाबत 
आवश्यक ते नियोजन संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेमार्फत करण्यात यावे, जेणेकरुन सदर 
प्रकल्पांतून होणारी फलनिष्पत्ती ही शाश्वत राहील. 


. सदर योजनेची देखभाल व दुरूस्ती करण्याची जबाबदारी संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य 


संस्थेची राहील. योजनेच्या देखभाल व दुरूस्तीसाठी कोणताही निधी शासनाकडून प्राप्त होणार 
नाही. 


ह) इतर बंधनकारक अटीव शर्ती :- 


१, 


राज्य शासनामार्फत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेसाठी प्रकल्प मंजूर झाल्यानंतर, मूळ प्रकल्प 
किंमतीमध्ये कोणत्याही कारणास्तव वाढ झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित नागरी 
स्थानिक स्वराज्य संस्थेची राहील. 


. राज्य शासनामार्फत त्या करिता कोणतेही वाढीव अनुदान उपलब्ध केले जाणार नाही. 
. संदर्भाधीन क्र.१ते४ या शासन निर्णयातील तरतूदी तसेच सर्व अटी व शार्तींची पूर्तता करणे संबंधित 


कार्यान्वयन यंत्रणेवर बंधनकारक राहील. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०१८/प्र.क्र.४३१/नवि-३३ 


४. या प्रकल्पातील रस्ते जेथे जेथे होणार आहेत त्या जागांवर अमृत अभियानांतर्गत पाणी पुरवठा किंवा 
मलनिस्सारण प्रकल्पांमधून प्रस्तावित करण्यात आलेल्या रस्ते पुनर्स्थापना (Road Reinstation) 
च्या उपांगाचे काम करण्यात येऊ नये. त्यामुळे पाणी पुरवठा व मलनिस्सारण प्रकल्पांच्या खर्चात 
बचत होईल व कामाची व्दिकली (Duplication) होणार नाही. याबाबतची दक्षता घेण्याची 
जबाबदारी मुख्याधिकारी, नगरपरिषद बीड व पाणी पुरवठा मलनिस्सारण प्रकल्पांची कार्यान्वयन 
यंत्रणा म्हणून मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांची संयुक्तपणे राहील. 

५. बीड शहरातील कचऱ्याच्या निर्मितीच्या जागी किमान ८० टक्के वर्गीकरण करणे व वर्गीकृत ओल्या 
कचऱ्यावर १०० टक्के प्रक्रिया करणे आणि सुका कचरा पूर्ण प्रक्रिया करण्यासाठी पाठविणे 
याबाबतची कार्यवाही कार्यादेश देण्यापूर्वी पूर्ण करण्यात यावी. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८१२३११४४६५१५८२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Panduran g Joti ba terion arr cute Deepen 


artment, 0 , st=! ra, 
2.5.4.20=300d78: 0006120100 54efe7da2b1bc63d18 
Jadhav soos ioe rier 
(पां.जो.जाधव) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. राज्यमंत्री नगर विकास विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


. अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


४. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


. अपर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा विभाग यांचे स्वीय सहायक, गो. ते. रुग्णालय, मुंबई. 
- प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (२) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


७. व्यवस्थापकीय संचालक, एम.यु.आय.डी.सी.एल.., मुंबई. 


. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 


९. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई. 


. विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद. 

. जिल्हाधिकारी, बीड. 

. मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, औरंगाबाद विभाग. 
. जिल्हा प्रशासन अधिकारी, बीड. 

. मुख्याधिकारी, बीड नगरपरिषद, जि. बीड. 

१५. 


निवडनस्ती, नवि-३३. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


